वाचा- 


दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / 
होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची 
काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन 
सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक, क्रमांकः वेतन -2023 /प्र.क्र.१३ /सेवा- ३ 
खो.क्र.३३३ (विस्तार), तिसरा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०२३. 


१ याचिका क्रमांक १५७३२/२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी दि.१५.०९.२०१७ 
रोजी दिलेले आदेशा. 

२ विशेष अनुमती याचिका (Civil) डायरी क्रमांक २२२८३/२०१८ मध्ये मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाने दि.२३.०७.२०१८ रोजी दिलेले आदेश. 

३) केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाचे क्रमांक:ए-२३०११/३६/२०१३-एडी-दोन-ए, दि. १८ 
ऑक्टोबर, २०१९ रोजीचे पत्र 

४) केंद्र शासनाच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व सेवानिवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व 
प्रशिक्षण विभागाचे क्रमांक:एफ-नं.-१९/२/२०१८-ईएसटीटी (पे-१), दि.०३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी 
कार्यालयीन आदेशा 

५ केंद्र शासनाच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व सेवानिवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व 
प्रशिक्षण विभागाचे क्रमांक:एफ-नं-१४५३५४५/२०२१-ईएसटीटी (पे-१, दि. २४ जून, २०२१ चे 
कार्यालयीन आदेशा 

६) केंद्र शासनाच्या गृह विभागाचे क्रमांक:१६०११/०९/२०२१-आयपीएस.दोन, दि.०१ जुले, 
२०२१ रोजीचे पत्र 

६ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशोष अनुमती याचिका क्रमांक ४७२२/२०२१ मध्ये 
दि.०५.०४.२०२१ रोजी दिलेले आदेश. 

(9) मा. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक १७६०१/२०२१ मध्ये दि.२३.१२.२०२१ 
रोजी दिलेले आदेशा 

८) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशोष अनुमती याचिका क्रमांक १२१९०/२०२२ मध्ये 
दि.०१.०८.२०२२ रोजी दिलेले आदेशा 

९) मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये मध्ये 
दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेले आदेशा 

१०) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने fears अनुमती याचिका क्रमांक ६१८५/२०२० (सिव्हील अपिल 
क्रमांक २४७१/२०२३) मध्ये दि.११.०४.२०२३ रोजी दिलेले आदेश 

११) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशोष अनुमती याचिका क्रमांक ४७२२/२०२१ मध्ये 
दि.१९.०५.२०२३ रोजी दिलेले आदेशा 


प्रस्तावना - 


दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची 


काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विविध सेवानिवृत्त 
कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने संबंधित कार्यालयास अथवा संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्राप्त होत 
आहेत. तसेच त्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. उच्च न्यायालयात न्यायालयीन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वेतन -2023 /प्र.क्र. १३/सेवा- ३ 


प्रकरणे दाखल होत आहेत. मा. उच्च न्यायाळय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२२ 
व इतर याचिकांमध्ये मध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन आदेश निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना सर्व संबंधितांच्या, विविध विभागांच्या / 
कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक : 


केंद्र शासनामध्ये सीमाद्युल्क व उत्पादन शुल्क खात्यामध्ये (Customs & Excise Department) 
अतिरिक्‍त महासंचालक या पदावर कार्यरत असतांना दि.३०.०६.२०१३ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त 
झालेले श्री. पी. अय्यमपेरुमळ या अधिकाऱ्यास दि.०१.०७.२०१३ रोजीची वार्षिक वेतनवाढ wat 
निवृत्तीवतनविषयक लाभासाठी अनुज्ञेय करावी असे आदेश मा. उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी याचिका 
क्रमांक १५७३२/२०१७ मध्ये दि.१५.०९.२०१७ रोजी पारित केले आहेत. मा.उच्च न्यायालयाचे उपरोक्त 
दि.१५.०९.२०१७ रोजीचे आदेश विशेष अनुमती याचिका (Civil) डायरी क्रमांक २२२८३/२०१८ मध्ये मा. 
सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२३.०७.२०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे कायम केले. 


२. उपरोक्त नमूद आदेशाचा आधार घेऊन अनेक याचिकाकर्त्यांनी मा. उच्च न्यायालयात विविध 
याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक 
१८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत- 


“We, therefore, find it appropriate to order as under :- 


[a] We direct the Chief Secretary of the State of Maharashtra and 
Principal Secretary (Finance Department), State of Maharashtra, to 
issue appropriate directions to all the concerned departments to 
appeal to such candidates, who fall in such category having retired 
on 30th June of the particular years and who have earned the annual 
increment on account of performing work for 12 months ending on 
30th June, to tender their applications to the concerned Authorities. 


[b] After such applications are received, the concerned authorities 
would grant the reliefs as are being granted by the various High 
Courts by restricting the arrears of payments to 3 years preceding the 
dates of the applications or preceding the date of actual retirement as 
per actuals, whichever is less. With these guidelines, the concerned 
authorities shall not reject a single application if it fits into the 
parameters of the judgments delivered by this Court. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वेतन -2023 /प्र.क्र. १३/सेवा- ३ 


[c] In the alternative, let the concerned authorities suo-moto dig out 
such cases and after scrutinizing the same as regards their entitlment, 
proceed to grant the benefits as per the judgments of this court, within 
120 days. 


[d] While undertaking the above exercise, the gratuity/pay fixation/ 
pension will be re-calculated, so as to be paid to the candidates with 
arrears as directed above.” 


मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले उपरोक्त आदेश विचारात घेऊन सर्व 
विभागांना खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे 

जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ 
महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे san सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि.०१ जुलै रोजीची काल्पनिक 
(Notional) वेतनावाढ विचारात घेऊन, त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे 
अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी 
त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील विभागप्रमुखांना कळवावे. 

त्यानंतर याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित कार्यालयांनी वर नमूद केलेल्या मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त आदेशात नमूद केल्यानुसार संबंधितांना सुधारीत 
सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत. तसेच सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज 
दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे 
कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता 
करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये. 

तसेच संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे अशा प्रकरणांचा 
त्यांच्या स्तरावरच तपासणी करुन निपटारा करावा. 

उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी त्यांच्या 
दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This notional 
inclusion of the annual increment would be considered for re-calculating their pension, 
gratuity, earned leave, commutation of pension benefits etc. तरी त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ 
अनुज्ञेय करण्यात यावे. 

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त निर्णयाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१६१३३५८९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VINAYAK ARVIND DHOTRE 


Dig 
Vi NAYAK DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE DEPARTMENT, 
hi 


cOd4ffal 1afd448c1 db99e6d5447265170ecc87e6e5c7 4be12 


ARVIND DHOTRE - 
(वि. अ. धोत्रे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
राज्यपालांचे सचिव निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वेतन -2023 /प्र.क्र. १३/सेवा- ३ 


सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव मुंबई/नागपूर/पुणे/औंरगाबाद. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, 
सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई | मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व | sry आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस 


संसद सदस्य रोड, नवी दिल्ली 


मंत्रालयीन भाग ी 2 
सर्व सर्व oe : peel वेत | Oy Sens विधानमंडळ सचिवालय 
सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव | ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - 


मंत्रालय, मुंबई कव्तार 


सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, बहुजन समाज dey होता as 
बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा : 


विधानमंडळ, मुंबई नन मुंबई 
ea aon ale वाता, जद मैदान, मुंबई 9 
, मा.अध्यक्ष, वि! भा, विधानमंडळ, 
मुंबई भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, 


बई 0. र 
aaa विळा eee seer ल (३ AN. We ts ee समोर, वसंतराव 
विभाग प्रमुख भागवत चौक,नरिमन पॉईंट , मुंबई २० 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ TAN), AIS. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा),मुंबई. | २१४,राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई ४ 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र 
सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. | कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
प्रबंधक, ळोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त वरळी, मुंबई १३ 

यांचे कार्यालय,मुंबई. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
आयुक्‍त राज्य माहिती आयोग,(सर्व) गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ 
सचिव राज्य निवडणूक आयोग,मुंबई. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, । प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई २१ 

मुंबई/नागपूर/ औंरगाबाद. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर मुंबई २८ 
रोड पुणे वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-३) 
सर्व जिल्हाधिकारी 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, 
मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
मुंबई 

महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, 
नागपूर 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
नागपूर 

सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे-रिसर्च युनिट, 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), 
खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई, 
सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः वेतन -2023 /प्र.क्र. १३/सेवा- ३ 


कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती / नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


